संदर्भ 


राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानातील परंपरागत 
कृषि विकास योजना ३५० गटांकरिता सन 
२०२०-२१ मध्ये अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता 


राबविण्यास निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२०/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : ३० मार्च २०२१. 


१) केंद्र शासनाने DAC Website: agricoop.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित 
केलेल्या परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना. 
२) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.सेंशोयो /१२१४/प्र.क्र.२६६/१७, दि.२०.०२.२०१६. 
3) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.९-३९/२०१५/09.४1७, दि.०२ जुन, २०१७. 
४) केंद्र शासनाचे पत्र W. 8-34/2094-Org.Fma(iii), दि. २८ फेब्रुवारी, २०२० 
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-0॥/9.॥७, दि. ०८ मे, २०२० 
६) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-0७॥9.४॥५(५९०६६/"1॥७), दि. १३.१०.२०२० 
७) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/पीकेव्हीवाय/३५०ग/२५७७८/२०२०, दि.१६.१०. २०२० 
८) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०७/का-६, दि.१८.११.२०२० 
९) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. योजना ३३२०/ प्र.क्र. ७४/१-अ, दि. ०२.१२.२०२० 
qo) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. योजना ३३२०/ प्र.क्र. €2/9-B, दि.१४.१२.२०२० 
११) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. योजना ३३२०/ प्र.क्र. ८२/१-ओ, दि. २९.१२.२०२० 
१२) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०७/का-६, दि.०९.०३.२०२१ 


प्रस्तावना -: 

राज्य शासनाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना 
सन २०१५-१६ पासून केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के या प्रमाणात राबविण्याचा निर्णय 
संदर्भाधिन क्रमांक ०२ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ९३२ गटांचा तीन 
वर्षाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 


केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र. ४ वरील पत्रान्वये ९३२ गटांसाठी अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी 
रु. १०८.८७५९७ लाख निधी उपलब्ध झाला होता. तथापि, सन २०१९-२० मध्ये सदर निधी अखर्चित 
राहिला असून राज्य शासनाकडे उपलब्ध होता. 

केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्रमांक ५ वरील पत्रान्वये अखर्चित निधी रु. २८८०.३२ लाख पैकी केंद्र 
हिस्सा रु. १७२८.१९ लाख एवढा निधी पुर्नजिवीत करुन मिळाला असून सन २०२०-२१ मध्ये खर्च 
करणेसाठी मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यामध्ये अनुसुचित जमाती प्रवर्गाच्या रू. १०८.८७५९७ लाख 
इतक्या निधीचा समावेश आहे. त्यास अनुसरून राज्य हिस्सा रू. ७२.५८३९८ लाख इतका येत आहे. 


केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ६ वरील पत्रान्वये ९३२ गटांच्या अखर्चित निधीचा विनियोग ९३२ गट, 
३५० गट व ३२६ गटांसाठी खर्च करण्यास सुधारित मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर मान्येतमध्ये समाविष्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२०/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


असलेला ३५० गटांसाठीचा अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता उपलब्ध झालेला निधी व त्यास पुरक राज्य 


हिस्सा खालीलप्रमाणे आहे. 
(रु. लाख) 
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण 
टक्के ६० Yo टक्के 
अनुयुवित ४४.५३२१८ | २९.६८८१२| ७४.२२०३० 
जमाती न न न 


आदिवासी विकास व वित्त विभागाने केंद्र हिश्‍ड्यापोटी सदर योजनेकरिता चालू वर्षासाठी केंद्र व 
राज्य हिऱड्यापोटी उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ५० % मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत केंद्र हिछयापोटी लेखाशिर्ष 
क्र. २४०१ ए७६२ अंतर्गत रू. १६०.०० लाख अर्थसंकल्पिय तरतूद व राज्य हिछ्यापोटी लेखाशिर्ष क्र. 
२४०१ ए७७१ अंतर्गत रु. १०५.०० लाख अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध आहे. संदर्भ क्र. १० वरील शासन 
निर्णयानुसार आकांक्षित जिल्हयांकरीता तसेच संदर्भ क्र. ११ वरील शासन निर्णयानुसार ९३२ गटांकरीता 
केद्र हिऊ्याकरिता एकूण रू. ३२.०० लाख व राज्य हिळछ्याकरिता एकूण रू. २१.०० लाख निधी कृषि 
आयुक्‍तालयास वितरीत करण्यात आलेला आहे. तथापि, वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ५०% 
मर्यादेनुसार केंद्र हिऱ्याकरिता रू.४८.०० लाख व राज्य हिछ्याकरिता w.39.40 ळाख इतकी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद वितरणाकरिता उपलब्ध आहे. सदर उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून आदिवासी 
विकास विभागाने अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्सा रू. ४४.५३२१८ लाख व त्यास अनुसरून 
राज्य हिस्सा रू. २९.६८८१२ लाख असा एकूण रू. ७४.२२०३० लाख निधी संदर्भ क्र. १२ वरील शासन 
निर्णयान्वये या विभागास वितरीत केला आहे. 


राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२०-२१ मध्ये 
राबविण्यासाठी अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता, ३५० गटांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी एकूण केंद्र हिस्सा 
रु. ४४.५३२१८ लाख व त्यास पुरक राज्य हिस्सा रु. २९.६८८१२ लाख असा एकूण रु. ७४.२२०३० लाख 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२०-२१ मध्ये 
राबविण्यासाठी अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरिता, ३५० गटांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी एकूण केंद्र 
हिस्सा रु. ४४.५३२१८ लाख व त्यास पुरक राज्य हिस्सा रु. २९.६८८१२ लाख असा एकूण रु. 
७४.२२०३० लाख निधी कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

सदर ३५० गटांची अंमलबजावणी डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला 
यांचेमार्फत करण्यात यावी. परंपरागत कृषि विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या घटकांचा निधी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२०/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


योजनेच्या मापदंडानुसार खर्च करण्यात यावा आणि याव्यतिरिक्त तसेच जादा लागणारा निधी 
डॉ.पंजाबराव देशमुख जेविक शोती मिठनअंतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार करण्यात यावा. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च चाळू सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष 


राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक -टी-५ 

२४०१ पीक संवर्धन, 

७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

०१ जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना 
(०१)(३०)कृषि उन्नती योजना - परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना), 

केंद्र हिस्सा- ६०%, 

२४०१ ए ७६२ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. 


मागणी क्रमांक -टी -५ 

२४०१ पीक संवर्धन, 

७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

०१ जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१) (३१) कृषि उन्नती योजना - परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना), 

राज्य हिस्सा -४० %, 

२४०१ ए ७७१ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. 


३. राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियांनांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना राबविताना खालील अटी 


व शतींचे पालन करण्यात यावे. 


१. सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार आणि प्रशासकीय मान्यतेनुसार राबविण्यात यावी. 


२. खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
केंद्र व राज्य शासनाळा लवकरात लवकर प्रगती अहवाळासह सादर करण्यात यावेत. योजनेच्या 
वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास प्रत्येक महिन्याच्या 
५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


३. योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल अंमलबजावणी 
यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे 
नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात घेता येतील व संदिग्धता 
राहणार नाही. 


४. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


५. ज्या संवर्गाकरिता निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे त्याच संवर्गाकरिता निधी खर्च केला 
जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


४. Wax निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व 
नियमांचे/प्रक्रियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत / ?.//.) मॅन्युअलचे अधिन राहून/0./.७. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२०/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/परिपत्रक /तरतुदीनुसार, बजेट 
व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. त्यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व 
निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 
५. सदर योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक संचाळक, लेखा १ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदरचा निधी आहरीत करण्याकरीता 
जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या 
कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
त्यांनी सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 03 व ०४ मधील अटी व शर्ती आणि विहित कार्यपद्धतीचे 
पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


६. प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग- पहिला, उपविभाग तीन 
मधील अनु क्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांमध्ये व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२३/व्यय-१४, दि.१६.०२.२०२१ अन्वये देण्यात 
आलेल्या सहमतीनुसार काढण्यात येत आहेत. तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं - 
2020/ प्र.क्र.६५/अर्थ ३, दिनांक ०४.०५.२०२० व दिनांक २६.०५.२०२० मधील अटी व शातींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३३०१८४८५४९७०१ असा आहे. हा 
सदर are निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Mukund Vishnu 


? वे g a re or 18:56:25 +Q5'30' 
(मु. वि. पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२०/ प्र.क्र. ८२/१-ओ 


८. विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती/नागपूर 

९. प्रकल्प संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 

११. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


